विनंती बदल्या सन 2023. 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ 
कनिष्ठ अभियंता, गट-ब 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्र. बदली-२०२३/प्र.क्र. ७५/ऊर्जा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक:- १४ जुले, २०२३. 


वाचा:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१. 
शासन Seat: 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (4) मधील तरतूदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या 
मान्यतेने ऊर्जा विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांच्या कार्यालयातील 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता, गट-ब यांची त्यांच्या विनंतीनुसार बदलीने 


पदस्थापना स्तंभ क्र. ४ येथे त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम सध्याची पदस्थापना बदलीनंतर पदस्थापना 
a 2 3 aa See 
ia श्रीमती सुप्रिया देवाजी गोंगले, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ | विभाग, गडचिरोली अकोला अंतर्गत रिक्‍त पदावर 
२. श्री. किशोर शिवाजीराव | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
जाधव, सहाय्यक अभियंता | विभाग, हिंगोली नांदेड अंतर्गत (भोकर उपविभागांतर्गत 
श्रेणी-२ उमरी भोकर व हदगांव) येथील Raq 
पदावर 
3. । श्रीमती रेणुका वत्तात्रय | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
धात्रक, शाखा अभियंता विभाग, वाशिम अकोला अंतर्गत  (बार्खिटाकळी 
कार्यक्षेत्र येथील Rad पदावर 
४. श्री. नितीन परशुराम गांगुर्ड, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग, अहमदनगर नंदुरबार अंतर्गत (नंदुरबार हहर उप 
विभाग कार्यक्षेत्र येथील रिक्‍त पदावर 
५. | श्री. सचिन विनायक aris, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ । विभाग, गडचिरोली चंद्रपुर अंतर्गत (सिंदेवाही/ नागभीड, 
ब्रम्हपुरी कार्यक्षेत्र येथील रिक्‍त पदावर 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र. ७५/ऊर्जा-१ 


६. | श्री. दिलीप गणपत आलगुडे, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग, सोलापूर सांगळी (मिरज) अंतर्गत (शहर 
उपविभाग-२) येथील रिक्‍त पदावर 
७. श्री. प्रभाकर व्यंकटराव पतंगे, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग, सोलापूर कोल्हापूर अंतर्गत (कोल्हापूर शहर) 
येथील रिक्‍त पदावर 
८. श्री. ललीत दीपक पशिने, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ | विभाग, चंद्रपूर नागपूर (कामठी/कन्हान कार्यक्षेत्र) 
येथील रिक्‍त पदावर 
९. श्री. योगेश चंद्रकांत शोगुळे, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, बीड 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ विभाग, परभणी अंतर्गत (बीड अंबाजोगाई, केज, धारूर 
उपविभाग कार्यक्षेत्र येथील रिक्‍त 
पदावर 
4 श्रीमती शुभांगी विजयकुमार | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
पाटील, सहाय्यक अभियंता | विभाग, बीड लातुर (श्री. एस. एस. शिरूरे यांच्या 
श्रेणी-२ बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या जागेवर) 
7 श्रीमती मेघना प्रदीप | विद्युत निरीक्षक (सविव, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शिलळधनकर, सहाय्यक | अनुज्ञापक मंडळ व | रत्नागिरी (चिपळुण शाखा) या रिक्‍त 
अभियंता श्रेणी-२ उद्घाहन निरीक्षक), मुंबई | पदावर 
१२. | श्रीमती प्रिती wearer फडतरे, | विद्युत निरीक्षक, उद्घाहन, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
कनिष्ठ अभियंता मुंबई सोलापूर (श्री. पी. व्ही. पतंगे, शा. खा. 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 


२. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी त्वरीत 
कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे व त्यांना बदलीच्या ठिकाणी ताबडतोब रुजू होण्यास सांगावे. 

३. महाराष्ट्र नागरी सेवा ( पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमांनुसार दिलेल्या विहित कालावधीत संबंधित अधिकारी यांनी 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या पदस्थापनेच्या पदावर रूजू न झाल्यास, त्यांचा 
अनुपस्थितीचा कालावधी हा “अकार्यदिन” (156 non) म्हणून गणला जाईल. तसेच, संबंधितांविरूध्द शासन 
निर्णय, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१६/कार्यासन-१४, दि. २३.१२.२०१६ मधील तरतूदींनुसार शिस्तभंगविषयक 
कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

४. उपरोक्त अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या विनंतीनुसार करण्यात येत असल्याने त्यांना पदग्रहण अवधी, प्रवास 


भत्ता व दैनिक भत्ता देय राहणार नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र. ७५/ऊर्जा-१ 

५. संबंधित अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणऱयाही कारणास्तव रजा मंजूर करू नये. तसेच, 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मुळ कार्यालयाने बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारू नयेत. 

६. सदरहू आदेशानुसार पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रूजू न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा दबाव 
आणून बदली रह करणे तसेच त्यामध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) 
नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचेविरूध्द शिस्तभंग 


विषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


७. संबंधित अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या पदावर हजर झाल्यानंतर तात्काळ कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्रासह 
त्यांचा रूजू अहवाल मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांच्यामार्फत विहित मार्गाने शासनास न चुकता विनाविलंब सादर 
करावा. 

८. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०७१४१६०८०४७७१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


१७५/ PRADIP DATTATRAY BHINTADE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRY 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 2९,७9९ wii ttt हा 
(प्रदिप भिंताडे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) मुख्य विद्युत निरीक्षक , उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, रामकृष्ण 
चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर (पू.) मुंबई-७१. 
) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र मुंबई/ नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 
४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
) अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/छ. संभाजीनगर/नागपूर. 
) सर्व संबंधित सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता, गट-ब 
(मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांच्यामार्फत) 


प्रत: 

मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

मा. उपमुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
उपसचिव (ऊर्जा-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (ऊर्जा-१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


